“महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्‍तींकरिता 
नुकसानभरपाई योजना, २०१४” याकरिता 
सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मंजूर 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-पीडब्लूएफ-०८१७/प्र.क्र.४५०/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ०३ ऑगस्ट २०१७. 


वाचा :- १) शासकीय अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक सीपीसी. २११/ 

प्र.क्र.१०१/पोल-७, दिनांक ११.०४.२०१४. 

२) शासकीय अधिसूचना, गृह विभाग, क्रमांक न्यायाप्र. ०३१६/ प्र.क्र.२६२/ 
पोल-७, दिनांक ०७.०४.२०१७. 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, 
दिनांक १८.०४.२०१७. 

8) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, 
दिनांक ३०.०६.२०१७. 


शासन निर्णय. 


“महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्‍तींकरिता नुकसानभरपाई योजना, २०१४” याकरिता 


सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात रु.६०,००,०००/- (रुपये साठ लक्ष फक्त) इतकी 


अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी रु.४२,००,०००/- (रुपये बेचाळीस लक्ष 


wad) इतका निधी, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, यांना 


वितरीत करण्यास, याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उक्तनिधीहा, गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, (०८) बळी पडलेल्या 


व्यक्‍तींकरिता नुकसानभरपाई निधी, (०८)(०१) गुन्ह्यामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा 


त्याच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई (२०५५ ०६७८), ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर), 


याखाली चाळू (सन २०१७-१८) वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून वितरीत 


करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्लूएफ-०८१७/प्र.क्र.४५०/पोल-७. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ९/५///.॥चीचा859॥0[॥.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०८०४१२२४५२७२२९ 
असा आहे. हे ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Swapnil Gopal 80156 
S W a Nn | | (5 (0 a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d44 


B 0 r S e re 52, cn=Swapnil Gopal 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) 
) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 
३) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई. 
) 
) 


सचिव, सर्व जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणे. 

प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई/ नागपूर खंडपीठ, नागपूर/औरंगाबाद 

खंडपीठ, औरंगाबाद. 
) प्रबंधक, सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालये. 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हागार कोषागार अधिकारी. 


90) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
१२) अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


93) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४ निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


